RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ३ ] 


[ पृष्ठे ४ 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६- मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १ ९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ 


" 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक आस्था २०१० / प्र.क्र . ४३७ / पापु- ०१.- भारताचे संविधान यांच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन , महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या “ संगणक यंत्रचालक " गट ब ( अराजपत्रित ) , 
पदाचे सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . ( एक ) या नियमांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील “ संगणक यंत्रचालक गट ब ( अराजपत्रित ) ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१४ 
असे म्हणावे. 

( दोन ) हे नियम दिनांक ३० डिसेंबर १ ९९ ५ पासून अंमलात येतील. 
२ . या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( अ) “ संगणक यंत्रचालक ” याचा अर्थ, शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील “ संगणक यंत्रचालक ” गट ब ( अराजपत्रित ). 
( ब ) “ विभाग ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाचा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग . 
( क ) “ पदविका ” याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाचीकिंवा शासनाने त्यास समकक्ष म्हणून मान्यता दिलेली पदविका . 

शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन . 
संगणक यंत्रचालक ” गट ब ( अराजपत्रित ) पदावरील नियुक्ती खालील मार्गाने करण्यात येईल 
( अ ) उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने जे, 

( एक ) ज्याचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त नाही , 

परंतु , अगोदरपासून शासन सेवेत कार्यरत असणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षपर्यंत शिथिल करण्यात 
येईल आणि , 


~ 


३ . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २६ -मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


( दोन ) 
( अ) ज्यांनी संगणक अभियांत्रिकी, किंवा संगणक तंत्रज्ञान, किंवा माहिती तंत्रज्ञान यामधील पदविका धारण केली आहे . 

किंवा 
ज्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स ( Electronics ), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स (Industrial Electronics ), उपकरणीकरण 
(Instrumentation), अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स ( Digital Electronics )किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संदेशवहन अभियांत्रिकी 
( Electronics and Communication Engineering ) यामधील पदविका धारण केली आहे. 

किंवा 
ज्यांनी संगणक अनुदेशन प्रणाली विश्लेषण व उपयोजन ( Computer Software System Analysis and 
Application), किंवा माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology ) यामधील प्रगत पदविका धारण केली आहे . 

किंवा 
ज्यांनी संगणक परिरक्षण अभियांत्रिकी ( Computer Maintenance Engineering ) किंवा संगणक उपयोजन 
( Computer Application ) यामधील पदव्युत्तर पदविका धारण केली आहे . 

किंवा 
ज्यांनी माहिती व तंत्रज्ञान (Information Technology ) यामधील पदव्युत्तर पदविका धारण केली आहे , 

किंवा 
( ब ) शासनाच्या कोणत्याही विभागात किंवा कार्यालयातील समकक्ष पदधारण करणारी व या नियमाच्या उप नियम ( अ) मधील उपखंड 
( दोन) मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्तीची बदलीने प्रतिनियुक्ती . 

या नियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत केले असले तरी, सदर नियम प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकास संगणक यंत्रचालक पदावर कार्यरत कर्मचारी 
या पदावर काम करणे चालू ठेवतील व त्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून शासनसेवेत सामावून घेतल्याचे मानण्यात येईल. 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्ती केलेल्या व्यक्तीने याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा 
अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट मिळाली नसेल तर त्याला सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजेशकुमार , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २६ -मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT 
G. T. Hospital Complex , 7th Floor , Lokmanya Tilak Marg , Mumbai 400 001 

Dated the 18 th February 2015 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. ASTHA 2010 /C.R . 437 /PAPU - 01.— In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules regulating recruitment to the post of Computer Operator , Group “ B ” (Non 
Gazetted ), in the Water Supply and Sanitation Department of the Government of the Maharashtra , 
namely : 

1 . (i) These rules may be called the Computer Operator, Group “ B ” (Non -Gazetted ), In 
the Water Supply and Sanitation Department of the Government (Recruitment) Rules, 2014 . 

(ii ) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 30th December , 
1995 . 
2. In these rules, unless the context requires otherwise , - 

( a ) “ Computer Operator” means the Computer Operator, Group “ B ” (Non -Gazetted ), 
in the Water Supply and Sanitation Department of the Government; 

(b ) “ Department” means the Water Supply and Sanitation Department of the 
Government; 

(c ) “ Diploma” means a Diploma of a statutory university or a diploma approved by the 
Government to be equivalent thereto ; 

( d ) “ Government " means the Government of Maharashtra . 
3 . Appointment to the post of Computer Operator , Group “ B ” (Non- Gazetted ) shall be 
made either , 

(a ) by nomination from amongst the candidates who, 

( i) are not more than thirty years of age : 

Provided that , the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates already working in the Government service ; and 
( ii ) Possess , 

(A ) a Diploma in Computer Engineering, Computer Technology or Information 
Technology ; 


or 


a Diploma in Electronics, Industrial Electronics , Instrumentation , Digital 
Electronics or Electronics and Communication Engineering ; 


or 


an Advanced Diploma in Computer Software System Analysis and Applications 
or Information Technology ; 


or 


a Post Graduate Diploma in Computer Maintenance Engineering , or Computer 
Application . 


or 


a Post Graduate Diploma in Information Technology . 


or 


(6 ) by transfer on deputation of a suitable person holding an equivalent post in any 
other Government Department or Office and possessing qualifications prescribed in sub 
clause ( ii ) of clause ( a ) of this rule . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २६-मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


4. Notwithstanding anything contained in these rules, on the date of commencement of 
these rules, employee working on the post of Computer Operator shall continue to work on the 
same post and shall be deemed to have been absorbed in the Government, from the date of 
appointment on that post . 

5. A person appointed to the post mentioned in the rule 3 shall be required to pass the 
examinations in Marathi and Hindi languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH KUMAR , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक आस्था . २०१० / प्र . क्र . ४३७ / पापु-०१ 

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
गो . ते. रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ . 


. 


प्रत रवाना : 

मा . राज्यपाल यांचे सचिव ( पत्राद्वारे ) 
मा . मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा . मंत्री, पाणीपुवरठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 
सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राद्वारे ) 
सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , विधान भवन , मुंबई 
प्राथोनोटरी , उच्च न्यायालय , 

अपील 

शाखा, मुंबई 
प्रबंधक, लोकआयुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
बृहन्मुंबईतील सर्व विभाग 

प्रमुख ( पत्राद्वारे ) 
सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्या. १२ / कार्या. २० - ब / कार्या. ३९ ) 


प्रमुख/ कार्यालय 


र . रा . यादव , 
कार्यासन अधिकारी . 


No. ASTHA. 2010 /C.R . 437 /PAPU -01 

WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT 
G. T. Hospital Complex , 7th Floor , 
Lokmanya Tilak Marg , 
Mumbai 400 001, 
dated the 18th February 2015 


Copy forwarded with compliments to : 

The Secretary to Hon ble Governor of Maharashtra (By letter ) 
The Principal Secretary to the Hon ble Chief Minister 
The Private Secretary to the Hon ble Minister for Water Supply and Sanitation 

Department 
The Secretary , Maharashtra Public Service Commission , Mumbai (By letter ) 
The Secretary , Maharashtra Legislature Secretariat, Mumbai 
The Prothonotary , High Court, Appellate Side , Mumbai 
The Registrar , High Court, Appellate Side , Mumbai 
All Departments , Mantralaya , Mumbai 
All Head of Department/Head of Offices, Mumbai ( By letter) 
General Administration Department (Desk - 12 /Desk -20 - B /Desk - 29 ) . 


R. R. YADAV , 
Section Officer. 


